गिरीजा मध्यम प्रकल्प, ता.खुलताबाद, 
जि.औरंगाबाद या प्रकल्पाच्या कालवा व 
धरण दुरूस्ती अंदाजपत्रकास विशेष 
दुरूस्ती अंतर्गत प्रशासकीय मान्यता. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : प्रमाप्र-२०२२/ (प्र.क्र.४५५/२०२२)/ सिंव्य(कामे) 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : १२ जून, २०२३ 
वाचा:- 
१. कार्यकारी संचाळक, गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ, औरंगाबाद यांचे पत्र.जा.क्र. 
गोमपाविम-/सिंचन-२ / विवसू कडा औरंगाबाद/ धा -२०/ १०१९७ दि. २२/११/२०२२. 
२. शासन निर्णय - २०१७/५६६/१७/सिंव्य(कामे), दि.३१/०८/२०१८. 
३. शासन निर्णय - २०१८/५५१/१७/सिंव्य(कामे), दि.२७/११/२०१८. 
४. शासन निर्णय - २०१३/७८५/१३/ सिंव्य (कामे) दि १/८/२०१९. 
५. शासन परिपत्रक- प्रमा २०१३/७८५/१३/ सिंव्य (कामे), दि.१६/९/२०२१. 
६. शासन परिपत्रक क्र-प्रमा २०१३/(७८५/१३)/ सिंव्य (कामे), दि १/१/२०१५. 
७. शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण-२०२२/प्र.क्र.५११६/२०२२/सिंव्य(कामे) दिनांक १४/०३/२०२३. 


गिरीजा मध्यम प्रकल्प गिरीजा नदीवर येसगाव गावाजवळ असून ता.खुलताबाद, जि.औरंगाबाद येथे 
आहे.गिरीजा मध्यम प्रकल्प हा १९८६ साली पूर्ण झालेला आहे. गिरीजा मध्यम प्रकल्पाचा एकूण साठा २४.५० 
द.ल.घ.मी. असून त्याचा जिवंत साठा २१.२३ द.ल.घ.मी. आहे. गिरीजा मध्यम प्रकल्पा वरील दोन्ही कालव्याचे 
एकूण सिंचनक्षेत्र ३४४७ हेक्‍टर एवढे आहे.गिरीजा मध्यम प्रकल्पावर दोन कालवे असून त्यापैकी उजवा कालवा हा 
१०.१५ कि.मी. असून त्याला १० वितरीका आहेत. तसेच डावा कालवा १७.५० कि.मी. लांबीचा असून त्याला १६ 
वितरीका आहेत. 

उजव्या कालव्या वरील किनगाव शिवार, वारेगाव, वाणेगाव ,रेळगाव शिवार येथे असलेल्या Aqueducts , 
Syphon मधून पाण्याची गळती होत असल्यामुळे व कालव्यामध्ये गाळ जास्त प्रमाणात वाढल्यामुळे VRB,CTB 
Pipe मोडतोड झालेली असल्यामुळे कालव्यामध्ये कालव्याच्या पूर्ण क्षमतेने पाणी सोडता येत नसल्यामुळे सिंचन 
व्यवस्थापन करतेवेळेस शेवटच्या लाभधारकापर्यंत पाणी पोहचवण्यास व सिंचन करणे शक्‍य होत नाही. डाव्या मुख्य 
कालव्यावरील SWE / Escape Gate जवळील बांधकाम व Lining ची तूटफुट झालेली आहे. मुख्य कालव्यावरील 
सा.क्र. २८०० मीटर धाड नदीवर असलेल्या Aqueduct जवळील Inspection Path चा भराव वाहून गेला आहे. 
गिरीजा मध्यम प्रकल्पाच्या उजव्या व डाव्या कालव्याच्या दुरूस्तीचे काम झाल्यानंतर कालव्याची वहन क्षमता वाढून 
सद्याच्या सिंचित क्षेत्रामध्ये वाढ होवून एकूण निर्मित सिंचन क्षमतेच्या जवळपास ६५ % ते Wo % टकक्‍्यापर्यंत सिंचन 
करणे शक्‍य होवून शेवटच्या भागातील (Tail Portion) लाभधारकापर्यंत पाणी देणे शाक्य होईल, म्हणजेच २२४० 
हेक्‍टर क्षेत्र सिंचन होण्यास मदत होईल. तसेच सांडवा भिंतीतून असलेली गळती थांबविणे आवश्‍यक आहे.या 
पार्श्वभूमीवर गिरीजा मध्यम प्रकल्प,ता.खुलताबाद,जि.औरंगाबाद या प्रकल्पाच्या उजवा कालवा,डावा कालवा व 
धरण दुरूस्ती कामांच्या अंदाजपत्रकास विशेष दुरूस्ती अंतर्गत प्रशासकीय मान्यता देण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या 
विचाराधीन होता. त्याप्रमाणे शासन पुढीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे. 


शासन निर्णय:- 

गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ, औरंगाबाद अंतर्गंत गिरीजा मध्यम प्रकल्प, 
ता.खुलताबाद, जि.औरंगाबाद या प्रकल्पाच्या उजवा कालवा,डावा कालवा व धरण दुरूस्ती कामांच्या 
अंदाजपत्रकास विशेष दुरूस्ती अंतर्गत रू. २,०७,६८,००६-/ (रू. दोन कोटी सात लक्ष अडुषष्ठ हजार सहा फक्त) 
एवढया खर्चाच्या प्रस्तावास खालील अटींच्या अधीन सोबतच्या प्रपत्रानुसार प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात 
येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः : प्रमाप्र-२०२२/ (प्र.क्र.४५५/२०२२)/ सिंव्य(कामे) 


१) तांत्रिक मान्यता, निविदा प्रक्रिया,कामाचे नियोजन व पुर्णत्व, प्रशासकीय मान्यतेच्या मर्यादेत खर्च करणे इ. 
बाबीसाठी प्रचलित शासन निर्णय/ परिपत्रके यांचे पालन करणे बंधनकारक राहील. 


२) प्रस्तावित कामांमुळे होणाऱ्या खोदकाम तोडफोड याव्दारे उपलब्ध होणारे बांधकाम साहित्याचा पूर्ण वापर 
करुन बचत साधावी. 

3) सदर अंदाजपत्रकातील कामांसाठी कोणत्याही प्रयोजनार्थ सर्वसाधारणपणे मंजूर प्रशासकीय मान्यतेच्या 
मर्यादेबाहेर जाऊन,निधी वितरण अथवा अतिरिक्त खर्च करता येणार नाही. 

४) सदर दुरुस्ती काम पूर्ण झाल्यानंतर प्रकल्पाच्या लाभक्षेत्रांतर्गत पाणी वापर संस्था स्थापित करुन लाभक्षेत्र 

हस्तांतरीत करणेची संपूर्ण जबाबदारी क्षेत्रीय अधिका-याची राहील. 

५) सदर कालवा दुरूस्ती कामे पूर्ण झाल्यानंतर निर्मित सिंचन क्षमतेच्या ६५% ते ७० % पर्यंत प्रत्यक्ष सिचन 

करण्याची जबाबदारी कार्यकारी अभियंता यांची राहील. 


प्रस्तावित कामासाठी होणारा खर्च ४७०१ मोठे व मध्यम पाटबंधारे प्रकल्प यावरील भांडवली खर्च, 
८०-सर्वसाधारण, १९०-सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमातील गुंतवणुका विशेष दुरूस्ती / विस्तार व 
सुधारणा कार्यक्रमा अंतर्गत भाग भांडवली अंशदान (१०(०२) गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास 
महामंडळास भाग भांडवली अंशदान (मराठवाडा विभाग) (कार्यक्रम) (४७०१ जे१४९) (योजनांतर्गत) ५४ 
गुंतवणुका या लेखाशिर्षा खाली टाकुन मंजुर अनुदानातुन भागवावा. 

या कामास प्रदान करण्यात आलेली प्रशासकीय मान्यता सिंव्य (कामे) कार्यासनाच्या नोंदवही मध्ये 
क्र. 03 सन २०२३-२४ मध्ये नोंदविण्यात आलेली आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०६१२१७१४०६४२२७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by NAMITA GAURAV BASER 

N A M | TA DN: CN = NAMITA GAURAV BASER, C = IN, 
S = Maharashtra, O = GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, OU = WATER 

GA U RAV BA S E R RESOURCES DEPARTMENT 
Date: 2023.06.12 17:15:02 +05'30' 


(न. गौ. TAR) 
शासनाच्या उप सचिव 


सोबत -: सहपत्र 


प्रत:- 

१) मा. राज्यपाल यांचे सचिव, 

२) मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, 

३) मा.उपमुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, 

मा.अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, विधानसभा, विधानभवन, मुंबई 
मा.सभापती/उपसभापती,विधानपरिषद, विधानभवन, मुंबई 

मा.विरोधी पक्षनेते, विधानसभा,मुंबई यांचे कार्यालय, विधानभवन, मुंबई 

७) मा.विरोधी पक्षनेते, विधानपरिषद ,मुंबई यांचे कार्यालय, विधानभवन, मुंबई 
८) मा.मंत्री,जलसंपदा यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय,मुंबई, 

९) अ.मु.स. (वित्त) यांचे स्वीय सहायक,जलसंपदा विभाग,मंत्रालय,मुंबई, 

१०) अ.मु.स. (नियोजन) यांचे स्वीय सहायक,जळलसंपदा विभाग,मंत्रालय,मुंबई, 


०9८ 
की तकर. कर, “बक 


षु 
& 


SS SS es OS 


पृष्ठ ४ पैकी 2 


शासन निर्णय क्रमांकः : प्रमाप्र-२०२२/ (प्र.क्र.४५५/२०२२)/ सिंव्य(कामे) 


११) अमुस (जलसंपदा) यांचे स्वीय सहायक,जलसंपदा विभाग,मंत्रालय,मुंबई, 

१२) सचिव (जसंव्य व लाक्षेवि) यांचे स्वीय सहायक,जलसंपदा विभाग,मंत्रालय,मुंबई, 
१३) सचिव (प्रकल्प समन्वय) यांचे स्वीय सहायक,जलसंपदा विभाग,मंत्रालय,मुंबई, 
१४) महाळेखापाल-१ (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरीक्षा),महाराष्ट्र राज्य,मुंबई, 

१५) महाळेखापाल-२ (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरीक्षा),महाराष्ट्र राज्य,नागपूर, 

१६) कार्यकारी संचाळक, गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ, औरंगाबाद 
१७) मुख्य अभियंता व मुख्य प्रशासक ,लाभक्षेत्र विकास ,जलसंपदा विभाग ,औरंगाबाद 
१८) आंतर वित्त सल्लागार व सहसचिव,जलसंपदा विभाग,मंत्रालय,मुंबई, 

१९) अधीक्षक अभियंता व प्रशासक , लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, औरंगाबाद 

२०) कार्यकारी अभियंता, औरंगाबाद पाटबंधारे विभाग ,औरंगाबाद 

29) सि.व्य.(कामे)कार्यासन संग्रहार्थ. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः : प्रमाप्र२०२२/ (प्र.क्र.४५५/२०२२)/ सिंव्य(कामे) 
शासन निर्णय क्रमांक : प्रमाप्र-२०२२/ (प्र.क्र. ४५५/२०२२)/ सिंव्य (कामे), 


दि. ९२ /०६/ २०२३ चे सहपत्र 


Sr.No. Description of Item Amount in ( Rs. ) 
1 C - Works (excluding Royalty) 16073785 
2 Royalty 1640202 
3 १ % Insurance 160738 
4 १८% GST 2893281 
Total Rs. 2,07,68,006 


Digitally signed by NAMITA GAURAV BASER 
N A M | TA DN: CN = NAMITA GAURAV BASER, C = IN, 
S = Maharashtra, O = GOVERNMENT OF 


GAURAV BASER resources o¢rarrwent 


Date: 2023.06.12 17:15:17 +05'30' 


(न. गो. बसेर ) 
शासनाच्या उप सचिव 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


